जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, 
गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व 
औरंगाबाद यांना त्यांचे नियंत्रणाखालील 
न्यायालयांमध्ये लहान बांधकामे / दुरुस्ती 
करण्यासाठी निधि उपलब्ध करुन 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः संकीर्ण ०११५/१०५९/प्र.क्र.१०/का.११, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 
२ जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक ६९६९/२०२१, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 
३ जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक 
स.अ.(बांध.)/१४७/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक 
स.अ.(बांध./५/२०२२, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 
५ जिल्हा व सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक ------- : 
दिनांक १४ डिसेंबर, 2029 
६ जिल्हा व सत्र न्यायालय गोंदीया यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक १२६८/प्र.क्र.०१/ 
२०२१, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२१ 
७ जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक बांवि/२०७/२०२२, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०२२ 
८ जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक बांवि/१२७०/२०२२, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२ 
९ जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक ६८९/२०२०, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२० 
जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक डि-१/ 
०१/२०१९-२०२०, दिनांक १८ मार्च, २०२० 
११ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, दिनांक २९ ऑगस्ट, 
२०२२ 
१२ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


१ 


छठ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (१२) येथे नमूद शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दिनांक १७ 
ऑक्टोबर, २०२२ प्रशासकीय कारणास्तव अधिक्रमित करण्यात येत आहे. सुधारीत शासन निर्णय 
खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (१२) येथे नमूद शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग दिनांक १७ 
ऑक्टोबर, २०२२ प्रशासकीय कारणास्तव अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाव सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व औरंगाबाद 
यांना त्यांचे नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये लहान बांधकामे / दुरुस्ती करण्यासाठी निधि उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील तक्त्यात अ.क्र. (३) येथील रकान्यात 
नमूद रक्कमेची रुपये ३,१४,८२,३६९/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी चौदा लक्ष ब्याऐंशी हजार तीनशे 
एकोणसत्तर फक्त) पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे :- 


अ.क्र. | न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत नियंत्रक 
मान्यता देण्यात । वितरीत करावयाची अधिकारी 
आलेली / रक्‍कम संकेतांक 
विधानमंडळास (रुपये) 
सादर करण्यात 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
a 2 ३ ee 
: अंमळनेर, जिल्हा जळगाव |  92,9¥,000 २,४२,८००.० ००२१ 
येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या परिसरात 


कॅन्टीन इमारत बांधण्यासाठी 
झालेल्या खर्चास कार्योत्तर 


प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 
२ वडगाव मावळ, ता.मावळ, ५,००,००० १,००,०००.० J 0023 


जिल्हा न्यायालय पुणे येथील 
न्यायाधिश निवासस्थानाच्या 
दुरुस्ती करण्याबाबत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


अ.क्र. । न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत नियंत्रक 
मान्यता देण्यात । वितरीत करावयाची अधिकारी 
आलेली / रक्‍कम संकेतांक 
विधानमंडळास (रुपये) 
सादर करण्यात 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
३ जिल्हा व सत्र न्यायालय |  २९,८०,००० ५,९६,०००.० J 003§ 
गडचिरोली यांच्या इमारतीची 
बाह्य रंगरंगोटी करण्याबाबत 
[ दिवाणी व फोजदारी। १०,३०,००० २,०६,०००.० J 003§ 
न्यायालय वडसा देसाईगंज, 
जिल्हा गडचिरोली या 
न्यायालयीन इमारतीची 
स्ट्रॉगरुम बांधकामाबाबत 
५ देऊळगाव राजा व AGRI, |  ७३,३१,९८५ १४,६६,३९७.० ०००९ 
जिल्हा बुलढाणा न्यायालय 
परिसरामध्ये अग्नीप्रतिबंधक 
उपाययोजना राबविणेबाबत 
६ अजुनी मोरगाव, जिल्हा।  ७३,०२,८४३ १४,६०,५६९.० J 00192 
गोंदीया येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या उर्वरीत 
असलेल्या संरक्षण भिंतीच्या 
बांधकामाकरीता निधि 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
७ बीड जिल्हा न्यायालयांतर्गत ४२,५२,०४१ ८,५०,४०८.० J 0094 


सर्व तालुका न्यायालयांसाठी 
न्यायदान कक्षात ध्वनीक्षेपक 
यंत्रणा बसविणेबाबत 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


अ.क्र. | न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत नियंत्रक 
मान्यता देण्यात | वितरीत करावयाची | अधिकारी 
आलेली / रक्‍कम संकेतांक 
विधानमंडळास (रुपये) 
सादर करण्यात 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
८ बीड जिल्ह्यातील नवीन ७,००,००० १,४०,०००.० J 0094 
जिल्हा न्यायालय 


इमारतीमध्ये लेखा व वित्त 
विभागामध्ये स्ट्रॉगरुम तयार 
करणेबाबत 


९ अंबाजोगाई, जिल्हा बीड १८,०६,००० ३,६१,२००.० J 0094 
येथील  न्यायालयांकरीता 
लॉकर JT MOA तयार 
करणेबाबत 


हि जिल्हा व सत्र न्यायालय |  ४३,६५,५०० ८,७३,१००.० ००१२ 
औरंगाबाद न्यायालयीन 
इमारतीत Child Friendly 
Court तयार करणेबाबत 


एकूण ३,१४,८२,३६९ ६२,९६,४७४.० 


३. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त तक्त्यातील नमूद कामांकरीता प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेल्या रक्‍कमेपैकी २०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि नियंत्रक अधिकारी, संबंधित 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयांसाठी 
आवश्यक तो खर्च उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९११/२०२२/व्यय-५, दिनांक 
२० जून, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FAT २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०३११५०४५६९६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 

JUDICIARY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 

471400fbcfb074e051, 

pseudonym=00D295F198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
| WA N F serial INumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00 

892E5D1478CBA8413AFB06C03, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2022.10.31 15:08:11 +05'30' 

(नि. fa. जिवने) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोली/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ 
औरंगाबाद 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोली/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ 
औरंगाबाद 

५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 

६. विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


